महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र.४७/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२० 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दिनांक ०८.०१.२०२० रोजीचे आदेठा 


आदेठा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये, श्री. प्र्‌वि.कदम, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांची विधि व 
न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई या आस्थापनेवरील 
उपकार्यकारी अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्ष कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधीन दिनांक ०८.०१.२०२० रोजीचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१६१५४७५६७५०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Bhimrao Guray पप्या 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
श्री. प्रवि.कदम, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
प्रत, 
१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग /विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई - ४०० ०३२. 
) सह/उप सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) सह/उप सचिव (का.१६), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
४) steal, श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई. 
) कार्यकारी अधिकारी, श्रीसिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई. 
) निवडनस्ती/ संग्रहार्थ. 


